महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस अधीक्षक 
/ पोलीस उप आयुक्त (असंवर्ग या 
संवर्गातील अधिकाऱ्याची बदलीने 
पदस्थापना करणेबाबत..... 


शासन आदेश क्र. रापोसे-१७२०/प्र.क्र.९८/पोल-१(आ) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०९ ऑक्टोबर, २०२०. 


शासन आदेठा :- 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम २२ (न) मधील तरतुदीनुसार राज्य पोलीस 
सेवेतीळ पोलीस अधीक्षक / पोलीस उप आयुक्‍त (असंवर्ग) या संवर्गातील खाळीळ अधिकाऱ्यांना 
त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी बदलीने पदस्थापना देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नांव सध्याच्या नियुक्तीचे नवीन नियुक्तीचे ठिकाण 
ठिकाण 
(१) (२) (३) (४) 
दि श्री. संजयकुमार पोलीस अधीक्षक, मुख्यमंत्री पोलीस अधीक्षक, महामार्ग, रायगड 
बारकुंड सुरक्षा, मुंबई 
२ | श्री. विजयकांत सागर ।प्रतीक्षाधीन पोलीस उप आयुक्त, मिरा भाईंदर 
३ श्रीमती जयश्री तानाजी | पोलीस अधीक्षक, अपर  । अपर पोलीस अधीक्षक, गडहिंग्लज, 
गायकवाड पोलीस महासंचालक, जि. कोल्हापूर 
आर्थिक गुन्हे शाखा यांचे 
कार्यालय, मुंबई 
४ | at. विजय वसंत पवार | प्रतीक्षाधीन अपर पोलीस अधीक्षक, नंदूरबार 
५ | at. राहुल श्रीरामे पोलीस उप आयुक्त, UIA उप आयुक्त, वाहतुक, पुणे 
परिमंडळ-४, पुणे हहर शहर 
(बदली आदेझाधीन) 
६ श्री. पंकज दिलीपराव | पोलीस अधीक्षक, नियंत्रण | समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल, 
डहाणे कक्ष, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई | गट क्र.४, नागपूर 
(बदली आदेझाधीन) 
७ | atl. प्रकाश संपत पोलीस अधीक्षक, गुन्हे अपर पोलीस अधीक्षक, पालघर 
गायकवाड अन्वेषण विभाग, पुणे 
२. आदेश क्र. रापोसे-१७२०/प्र.क्र.९६/पोल-१अ, दि. ३०.०९.२०२० रोजीच्या आदेशान्वये श्रीमती 


पौर्णिमा चौगुले, पोलीस उप आयुक्‍त, नाशिक शहर यांची इतरत्र करण्यात आलेली बदली या 
आदेशाद्वारे रद्द करण्यात येत आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः रापोसे-१७२०/प्र.क्र.९८ /पोल-१(अ) 


३. 9) श्रीमती स्मिता पाटील, पोलीस उप आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड २) श्री. लक्ष्मीकांत पाटील, 
पोलीस उप आयुक्त, नाशिक शहर 3) श्री. श्रीनिवास घाडगे, अपर पोलीस अधीक्षक, गडहिंग्लज, 
कोल्हापूर यांची या आदेझान्वये त्यांची कार्यरत असलेल्या पदावरुन इतरत्र बदली करण्यात येत आहे. 
त्यांच्या पदस्थापनेबाबतचे आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 


४. वर नमूद अधिकाऱ्याच्या बाबतीत, मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण अथवा अन्य मा. 
न्यायालयाचे आदेश, निवडणूक आचारसंहिता आणि कायदा व सुव्यवस्था विचारात घेऊन पोलीस 
महासंचालक यांनी पुढील कार्यवाही करावी. 

५. पोलीस महासंचालक यांच्या आदेशानंतर संबंधित afore बदलीच्या ठिकाणी हजर 
होण्यासाठी नियंत्रक अधिकारी यांनी कार्यमुक्त करण्याबाबतची आवऱ्यक कार्यवाही करावी व संबंधित 
अधिकारी यांनी बदलीच्या ठिकाणी रुजू होऊन तसा अहवाल शासनास सादर करावा. 


६. सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२०१००९२१२३५७८६२९ असा आहे. हा AT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
KA | L A S A RJ U N Digital lly signe id by KAILAS ARJUN GAIKWAD oe 


DING, 2ND 


GAIKWAD MARAT cRALASAWNGARWAD त 
(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग. 


ge 


प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


१. महालेखापाल-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय, मुंबई 
३. मा. उपमंख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. मंत्री गृह यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा. राज्यमंत्री (गृह) (शाहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. अपर मुख्य सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
१०. अपर पोलीस महासंचालक (आस्थापन), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
११. अपर पोलीस महासंचालक (लोहमार्ग), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
१२. अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
१३. अपर पोलीस महासंचालक, आर्थिक गुन्हे शाखा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-१७२०/प्र.क्र.९८ /पोल-१(अ) 


qe. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
२३. 
२४. 
२५. 


अपर पोलीस महासंचालक, दहशतवाद विरोधी पथक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई, 

संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक, 

सर्व पोळीस आयुक्त, 

सर्व पोलीस अधीक्षक, 

अधिदान व लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई, 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

अवर सचिव (कार्या. पोल-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सहायक संचालक (भापोसे कक्ष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत), 
निवडनस्ती / पोल-१(आ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


